नवनिर्मित लातूर जिल्हा कारागृह वर्ग-१ येथे 
पेट्रोलिंगसाठी रस्ता तयार करणे या कामाचे 
येणाऱ्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय 
मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१४/प्र.क्र.१६/तुरुंग-२ 
जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर नं. १, ३० वा मजला, 
कफ परेड, मुंबई-४०० ००५ 
दिनांक: १६ ऑगस्ट, २०१४. 


वाचा 


१) अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांचे पत्र 
क्र.बीएळडी/लाजिका/पेट्रोलिंगरस्ता/अंदाजपत्रक/६१०२०१३-१४/कक्ष-६(३), 
दि.१५.०१.२०१४. 


प्रस्तावना 

नवनिर्मित लातूर जिल्हा कारागृह वर्ग-१ या कारागृहाची पोलिस अधीक्षक, लातूर यांचे 
कार्यालयाकडील दहशतवादी विरोधी पथकाकडून सिक्युरिटी ऑडिट करण्यात आलेले असून त्यात 
नमूद त्रुटीची दुरूस्ती त्वरीत करण्याच्या सुचना देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार संरक्षण भिंती बाहेरील 
बाजूस तुरुंग रक्षकांना पेट्रोलिंग करणेकामी पक्क्या रस्त्याची आवश्‍यकता आहे जेणेकरून, पावसाळ्यात 
सुध्दा सतर्क पेट्रोलींग करता येईल. यास्तव पेट्रोलिंग रस्ता करणे गरजेचे आहे. सदर कामाचे कार्यकारी 
अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, लातूर यांनी रुपये १८७.०० लक्ष इतक्या खर्चाचे तपासून व 
साक्षांकीत केलेले अंदाजपत्रके अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे यांनी शासनाच्या प्रशासकीय मान्यतेसाठी सादर केली आहेत. त्यास अनुसरुन याद्वारे शासन 
खालीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे:- 
शासन निर्णय 

नवनिर्मीत लातूर जिल्हा कारागृह वर्ग-१, लातूर येथे संरक्षण भिंती बाहेरील बाजूस पेट्रोलिंगसाठी 
तीन किलोमीटर लांबीचा रस्ता तयार करण्याकरीता छाननीअंती एकूण रुपये १,६१,७७,६२२/- (रुपये 
एक कोटी एकसष्ठ लक्ष सत्त्याहत्तर हजार सहाशे बावीस फक्त) इतक्या अंदाजपत्रकास या शासन 
निर्णयाद्वारे शासन प्रशासकीय मान्यता देत आहे. 

सदर अंदाजपत्रकाची सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तपासणी केली असून सदर अंदाजपत्रक 
सन २०१३-१४ च्या दरसूचीवर आधारित आहे. अंदाजपत्रकात ४ टक्के आकस्मिक खर्च व ५ टक्के 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१४/प्र.क्र.१६/तुरुंग-२ 


भाववाढीची तरतूद करण्यात आली असून, संगणकीकरणाची व दरसूचीतील वाढीची तरतूद 
अंदाजपत्रकातुन वगळण्यात आली आहे. 

यासाठी होणारा खर्च मागणी क्र.एच-८, ४०५९-सार्वजनिक बांधकामावरील भांडवली खर्च, १०१ 
बांधकाम (००) (०) तुरुंग, पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना या लेखाशिर्षाखाली उपलब्ध होणाऱ्या मंजूर 
तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 

हा शासन निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सहमतीने व वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. 
विअप्र १०.०८/प्र.क्र.9०/२००८/विनियम, दि.१५/०५/२००९ अन्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका 
१९७८, भाग-पहिळा, उप विभाग-पाच,अनुक्रमांक-१, नियम १३४ अन्वये प्रशासनिक विभागांना प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०१४०८१६१३४५५९६८२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ravindra 


R avi a d fa र Ishwar Giri, 


a A C = IN, S = maharashtra, O = 
GOVERNMENT OF 
| 5 hwa r G | rl MAHARASHTRA, OU = HOME 
Date: 2014.08.16 15:36:36 
+05'30' 
र.ई. गिरी) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग 


प्रत, 
१. अपर पोळीस महासंचालक व पोलीस महानिरिक्षक (कारागृह),महाराष्ट्र राज्य,पुणे, 
२. कारागृह उपमहानिरीक्षक (मुख्यालय),महाराष्ट्र राज्य,पुणे, 
३. कारागृह उपमहानिरीक्षक (मध्य विभाग), औरंगाबाद, 
४. अधीक्षक, लातूर जिल्हा कारागृह, लातूर, 
५. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
६. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा परिक्षा),महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
७. कोषागार अधिकारी, लातूर, 
८. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नाशिक, 
९. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, (इमारती-२) मंत्रालय,मुंबई-३२, 
१०. अवर सचिव (बीयुडी-१), गृह विभाग, जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर नं. १, ११वा मजला, मुंबई-५, 
११. निवडनस्ती, तुरुंग-२) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


